शैक्षणिक वर्ष 2098-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत 
सध्या सुरु असलेल्या नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यमान 
डी.फार्मसी संस्थेत बी.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करणे, पूर्वी 
कमी केलेली प्रवेश क्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान संस्थेत 
नवीन विद्याशाखा (Program) सुरु करणे इत्यादी व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांना शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६१/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१९. 


वाचा :- १) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीसी /मान्यता/२०१९/५५६, दि. २४.०५.२०१९. 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीसी /मान्यता/२०१९/५७१, दि. 30.04.2098. 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/५८६, दि. ०३.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांच्या दिनांक 
२४/५/२०१९ व ३/६/२०१९ च्या पत्रान्वये विद्यमान अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशासत्र, एचएमटीसीटी, 
व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी, पदव्युत्तर पदवी संस्थामध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, 
सध्याच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करणे, डी.फार्मसी संस्थेत बी.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करणे, पूर्वी कमी 
केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान अभ्यासक्रम इतर विद्यमान अभ्यासक्रमात विलीन करणे 
इत्यादीबाबत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला 
आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये सोबतच्या Annexure “A” व Annexure “B” मध्ये 
दर्शविल्यानुसार राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड He टेक्नॉंलॉजी, 
एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६१/तांशि-४ 


पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान अभ्यासक्रम इतर विद्यमान अभ्यासक्रमामध्ये 


विलीन करणे इत्यादीस खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) 


2) 


4) 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी 
व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची 
आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


2. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६१/तांशि-४ 


९) Sr संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग 
अँक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 

१०) याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी 
घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६२६१४५९२७६२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR 


SANJAY DHARURKAR 
DN: CN = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, 
AUDUMBAR 100 
DHARURKAR Date: 2018.06.29 144741 +0830 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


षः 
= 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 
खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा (Fa), मुंबई ४०००५१ 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


४. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर daze विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, चंद्रळोक 


भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली 
९. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, 


Go 


नवी दिल्ली -११०००२ 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 


बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


११. कक्ष अधिकारी (तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


New Programe, Division Full and Intake Restoration in existing 


List of increase in e@ / New courses, 


Sr.No. [Institutec [Current Institute Name institute Address District Institution [Program [University Level 
ode Application Type 
Number 
SHIVLINGESHWAR A/P-ALMALA TQ-AUSA }LATUR Unaided - Swami Ramanand 


COLLEGE OF PHARMACY jDIST-LATUR-413556 


Teerth 
Marathwada 
University, Nanded 


Private 


PHARMAC 
Y 
PHARMAC 
Y 
PHARMAC 
Y 
PHARMAC 
Y 


ENGINEER 
ING AND 
TECHNOL 
OGY 


शि 
i 
i 


Rashtrasant 
Tukadoji Maharaj 
Nagpur University, 
Nagpur 


Unaided - 
Private 


SMT. KISHORITAI 
BHOYAR COLLEGE OF 
PHARMACY 


NEAR RAILWAY 
STATION,NEW 
KAMPTEE,NAGPUR 


Unaided - 
Private 


North Maharashtra 
University, Jalgaon 


KVPS, INSTITUTE OF 
PHARMACEUTICAL 
EDUCATION, BORADI 


A/P- BORADI, TAL- 
SHIRPUR, DIST- DHULE 
425 428 
(MAHARASHTRA) 


Unaided - 
Private 


SAVITRIBAI PHULE 
PUNE UNIVERSITY 


DIVINE COLLEGE OF 
PHARMACY 


DIVINE COLLEGE OF 
PHARMACY NAMPUR 
ROAD SATANA 423301 


Unaided - 
Private 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


SHANTI EDUCATION 
SOCIETY'S, A.G. PATIL 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 


18(2/2A), PRATAP 
NAGAR, SOREGAON, TAL 
: NORTH SOLAPUR DIST. 
: SOLAPUR 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


SHANTI EDUCATION 
SOCIETY'S, A.G. PATIL 
INSTITUTE OF 


18(2/2A), PRATAP 
NAGAR, SOREGAON,TAL 
: NORTH SOLAPUR DIST. 
: SOLAPUR 


Unaided - 
Private 


ENGINEER 
ING AND 

TECHNOL 
OGY 


TECHNOLOGY 


Page 1 of 3 


POST GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
_ {GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


H. T.E.D., G.R.No.TEM-2019/C.R.161/TE-4, Dated 26 June, कि 
te, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


Name of Course |Shift Full Intake Intake Intake 
Time/Part |Approved |Approved |Approved for 
Time for 2018- |for 2019- |2019-20 
19 20 (AICTE) | (GOVT.) 


PHARM. D. (POST 
BACCALAUREATE 
) 


FULL TIME 


b 
Oo 


; 7 
PHARMACY 1st Shift |FULL TIME | 
PHARMACY Ist Shift [FULL TIME | 

7 


100 


100 


PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 
COMPUTER 1st Shift |FULL TIME 
ENGINEERING 

Ast Shift |FULL TIME 


w 


ELECTRONICS 
AND 
TELECOMMUNIC 
ATIONS 
ENGINEERING 


is 


Annexure A 
H. T.E.D., G.R.No.TEM-2019/C.R.161/TE-4, Dated 26 June, 2019 
List of Increase oe’ New courses , New Programe, Division Full and Intake Restoration in existin ute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


Institute Address Institution [Program | University Level Name of Course 
7 6308] 1-4270935692 SHANTI EDUCATION 18(2/2A), PRATAP SOLAPUR Unaided - |ENGINEER |Dr. Babasaheb UNDER CIVIL Ast Shift |FULL TIME 
SOCIETY'S, A.G. PATIL NAGAR, SOREGAON, TAL Private ING AND jAmbedkar GRADUATE ENGINEERING 
INSTITUTE OF : NORTH SOLAPUR DIST. TECHNOL |Technological 
TECHNOLOGY : SOLAPUR 
6610] 1-4262216023 MILE-MANAGEMENT LEXICON ESTATE GUT =| PUNE Unaided - POST GRADUATE |POST GRADUATE | 1st Shift |FULL TIME 
INSTITUTE FOR NO 726, PUNE-NAGAR Private DIPLOMA DIPLOMA IN 
LEADERSHIP AND ROAD,WAGHOLI त MANAGEMENT 
EXCELLENCE (MARKETING 
AND FINANCE) 
6610} 1-4262216023 MILE-MANAGEMENT LEXICON ESTATE GUT = PUNE Unaided - POST GRADUATE |HUMAN Ist Shift |FULL TIME 
INSTITUTE FOR NO 726, PUNE-NAGAR 
LEADERSHIP AND ROAD, WAGHOLI 
EXCELLENCE 


Institute Name 


Private CERTIFICATE 


RESOURCE+ 
INTERNATIONAL 


BUSINESS 


SAMARTH GROUP OF 
INSTITUTIONS 


A- BANGARWADI, P- 
BELHE,TAL- JUNNAR 


OGY University, Lonere 
10 6635] 1-4265896796 PUNE Unaided - ENGINEER [University of Pune, |UNDER COMPUTER 1st Shift |FULL TIME 30 
Private ING AND |Pune GRADUATE ENGINEERING 
TECHNOL 
OGY 
11 3465] 1-4259448601 IDEAL INSTITUTE OF GUT NO. 40, PIMPLAJ = |THANE Unaided - [ENGINEER | Mumbai University, COMPUTER Ast Shift |FULL TIME 30 
TECHNOLOGY ROAD, VILLAGE - Private ING AND [Mumbai SCIENCE & 
POSHERI, TALUKA - TECHNOL ENGINEERING 
WADA, DIST-THANA. OGY 


12 6214] 1-4262172808 KASEGAON EDUCATION |]RAJARAMNAGAR, SANGLI Unaided - |ENGINEER |Shivaji University, COMPUTER Ast Shift |FULL TIME a 120 120 
i SOCIETYS SAKHARALE, TAL. Private © {ING AND |Kolhapur ENGINEERING 7 
RAJARAMBAPU WALWA, DIST. SANGLI TECHNOL 
INSTITUTE OF OGY 
TECHNOLOGY 
13 6298] 1-4259208318 PUNE Unaided - JENGINEER |University of Pune, ELECTRICAL 1st Shift |FULL TIME 120 120 
Private ING AND |Pune ENGINEERING 
TECHNOL 
OGY 


ZEAL COLLEGE OF 
ENGINEERING AND 
RESEARCH 


S. NO. 39, NARHE- 
DHAYARI ROAD, 
NARHE, PUNE-411 041. 


Page 2 of 3 


Annexure A 


H. T.E.0., G.R.No.TEM-2019/C.R.161/TE-4, Dated 26 June, ry 
List of Increase ®@- New courses , New Programe, Division Full and Intake Restoration in existin ute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


institute Name Institute Address istri: Institution [Program [University Name of Course |Shift 
Application Type 
Number 


14 6307) 1-4259212974 DHOLE PATIL 1284, UBALE NAGAR, Unaided - |ENGINEER |University of Pune, |UNDER AUTOMOBILE 1st Shift. {FULL TIME 
EDUCATION SOCIETY'S, |WAGHOLI, PUNE - Private GRADUATE ENGINEERING 
DHOLE PATILCOLLEGE |412207. ट्‌ 
OF ENGINEERING. 


15 6307] 1-4259212974 DHOLE PATIL 1284, UBALE NAGAR, Unaided - UNDER COMPUTER 1st Shift |FULL TIME 
EDUCATION SOCIETY'S, |WAGHOLI, PUNE - Private GRADUATE ENGINEERING 
DHOLE PATIL COLLEGE {412207. 
OF ENGINEERING. 

16 6812) 1-4259290158 PROGRESSIVE SECTOR 21 Unaided - IMANAGE |University of Pune, [POSTGRADUATE |MASTERS IN 1st Shift. |FULL TIME 
EDUCATION SOCIETYS [YAMUNANAGAR Private BUSINESS 
MODERN INSTITUTE OF |NIGDI ADMINISTRATIO 
BUSINESS STUDIES N 


Page 3 of 3 


Sr. No. 


1 


Institutec |Current institute Name 
ode Application 
Number 


5461] 1-4262366195 | ARIHANT 
COLLEGE OF 
PHARMACY 


Annexure B 
Hite rcs Education Department, Government Resolution ५०1२० rte Dated 26 June, 2019 
t of B.Pharmcay course in existing D.Pharmacy Institute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


institute 
Address 


District 


AHMEDN 
AGAR 


Institution 
Type 


Unaided - 
Private 


Program {University Level Name of 


Course 


PHARMAC|Ambedkar UNDER PHARMACY 
Y Institute of GRADUATE 

Technology , 

Delhi 


Shift Full Intake intake Intake 
Time/Part |Approved |Approved |Approved 
Time for 2018- |for 2019- |(GOVT) 
19 20 (AICTE) 


| i] 


ap V 
) 


